शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (खुद्द) च्या 
दालनांच्या नूतनीकरणाच्या स्थापत्य खर्चाची, 
पहिल्या टप्प्यातील रु.५२.८७ लक्ष इतकी 
रक्‍कम सार्वजनिक बांधकाम विभागास अदा 
करण्याबाबत. (शुद्धीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. नृतनीकरण-२०१७/प्र.क्र.१०/नोंदणी शाखा 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार) मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-१४ मार्च, २०१९. 


वाचा:- 


शासनाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दि.०५ मार्च, २०१९ 


उपरोक्त समक्रमांकाच्या दि.०५ मार्च, २०१९ च्या शासननिर्णयात, शासन निर्णय या भागातील 


पहिल्या परिच्छेदात, ९ वी व १० वी ओळ “सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आहरण व संवितरण 
अधिकारी, सांकेतांक क्र.9७१०१९०३६९३ वर ” च्या ऐवजी “ आहरण व संवितरण अधिकारी, कार्यकारी 
अभियंता, इलाखा शहर विभाग (सा.बां.वि.) यांचे कार्यालय, बांधकाम भवन इमारत, मर्झबान रोड, मुंबई 


-४०० ००१, सांकेतांक क्र.9१०१९०३६९६ वर ” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१९०३१४१२५१३४०३२१ असा आहे. 


हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e 
nt Of Maharashtra, ou=School Education And 

, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
€5f6732e6657dca817ae6ee6 19a55d170d3c93eff53 


Ravindra 
Pralhad Ate 


rialNumber=eaa37af2edb5809b000f33d26328f6cdac80ee32afdac 
3f68b5821d14e41 dffa, cn=Ravindra Pralhad Ate 
Date: 2019.03.14 12:54:44 +05'30' 


(र.प्र.आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
३) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) 

) 

) 


प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
महालेखापाल, १ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नृतनीकरण-२०१७/प्र.क्र.१०/नोंदणी शाखा 


७) महालेखापाल, १ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
८) अर्थसंकल्प कक्ष, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११) वित्त विभाग (व्यय-५/ व्यय-१४, अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


92) आहरण व संवितरण अधिकारी, GATT, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग (सा.बां.वि.) यांचे कार्यालय, बांधकाम भवन इमारत, 
मुंबई-४०० ०0०१ 

१४) कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, (सा.बां.वि.) यांचे कार्यालय, बांधकाम भवन 
इमारत, मुंबई-४०० ००१ 

१५) सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६) निवड नस्ती (नोंदणी शाखा). 


